श्री. माधव राजगुरु यांचे मराठी 
प्रमाणलेखन निश्चितीकरण समितीतील 
सदस्यत्व रद्द करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कपासू-२०२०/प्र.क्र.५६/भाषा-२ 
८ वा मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई:-४०० ०३२. 
दिनांक-०५ एप्रिल, २०२२ 


वाचा :- शासन निर्णय क्रमांक- कपासू-२०२२/प्र.क्र.५६/भाषा-२, दि. २९ सप्टेंबर, २०२१ 


शासन निर्णय:- 


मराठी भाषा विभागाच्या दि.२९.०९.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आलेल्या मराठी 
प्रमाणलेखन निश्चितीकरण समितीतील सदस्य श्री. माधव राजगुरु यांनी दैनिक सकाळ या वृत्तपत्रात 
दि.२२.०२.२०२२ रोजी मराठी भाषेच्या प्रमाण लेखनासंदर्भात लेख लिहून गोपनियतेचा भंग केला आहे. त्यामुळे 
श्री. माधव राजगुरु यांचे मराठी प्रमाणलेखन निश्चितीकरण समितीचे सदस्यत्व रद्द करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०४०५१५०२३२२७३३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MILIND BHAGWAN GAWADE 


igitally sig 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MARATHI 
M | LI N D B H AGWAN LANGUAGE DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d043elf55c6ded344ffebea8801d8c286bfdcafaeaS4c716c9b 
31b47b87a9476, 


a! 


GAWADE ee ae te 
(मिलिंद गवादे) 
सह सचिव, मराठी भाषा विभाग 
प्रत, 
१) मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री,मराठी भाषा यांचे विशेष कार्य अधिकारी,मंत्राळय,मुंबई, 
२) सर्व सदस्य, मराठी प्रमाणलेखन निश्चितीकरण समिती, 
३) भाषा संचालक,भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई , 
४) सर्व कार्यासने,मराठी भाषा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
५) श्री. माधव राजगुरू, महेश पॅराडाईज, ए-२/१५, औंध, पुणे, 
६) संग्रहार्थ. 


